महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२४. 


SIR आदेशा 


भारत निर्वाचन आयोग यांनी दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, लोकसभा-२०२४ ची निवडणूक 


सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तसेच निवडणूक 


संबंधित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयातील रिक्‍त पदे तात्काळ भरण्याचे निदेश दिले आहेत. 


2. 


याकरिता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील Rat पदे भरण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या 


अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा, निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करून 


देण्यासाठी, महाराष्ट्र विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 


२००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार त्यांची, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मधील सामान्य प्रशासन विभागात 


बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग बदलीनंतरच्या 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचा विभाग 

शिल २ ३ PB द 

१ श्री | आ. शां. शेंडगे अवर सचिव | महसूल ववन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

२ श्री । अ. धों. भोसले मराठी भाषा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 

3 श्री | at. at. चौर कक्ष अधिकारी | महसूल व वन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

(पुनर्वसन) 
४ श्री .भा. कुटे अन्न, नागरी पुरवठा व । सामान्य प्रशासन विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 

षु श्री ।स. शौ. सुतार इतर मागास बहुजन | सामान्य प्रशासन विभाग 
कल्याण विभाग 

& st | श्री. धो. गवई उद्योग, ऊर्जा व सामान्य प्रशासन विभाग 
कामगार विभाग 

9 श्री ।वि.र. शिदे ग्रामविकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 

é श्री | दि.तु. कळि निक बांधकाम । सामान्य प्रशासन विभाग 

विभाग 
९ श्री .ज. पाटील महसूल व वन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन Beal क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


अ.क अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग बदलीनंतरच्या 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचा विभाग 
hes | 2 3 1 छं षु 
१० श्री | नि. का. हरड सहायक कक्ष | महसूल व वन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
११ | श्री रा.रा.बोलाडे अधिकारी शालेय शिक्षण व क्रोडा | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१२ | श्री | रा. अं. इथापे नगर विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
१३ श्री | sth oh रेगे पाणी पुरवठा व स्वच्छता | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१४ | श्री ।अ.अ. थोरात गृहनिर्माण विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
१५ श्री | दे. निगळे apy ert gd = | सामान्य प्रशासन विभाग 
औषधी द्रव्ये विभाग 
१६ श्रीमती | अ.भा. म महसूल व वन विभाग |। सामान्य प्रशासन विभाग 
१७ | श्री | ao. aye ग्राम विकास व पंचायत । सामान्य प्रशासन विभाग 
राज विभाग 
१८ श्री | प्र.ग. कामत वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१९ श्री | S.A. पोफळे नगर विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
२० श्री | अ. प्र. कांबळे सामाजिक न्याय व । सामान्य प्रशासन विभाग 
विशेष सहाय्य विभाग 
२१ श्री . सी. सावंत कृषिव पदुम विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
२२ | श्री ।प्र.प. राणे लिपिक- कृषिव पदुम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
२३ श्री । अ. र. पवार टंकलेखक जलसंपदा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
२४ श्री ।|ल. व. क्षीरसागर नियोजन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२५ | श्री बा.का. गुळ वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२६ श्री म. चा. शोख सामाजिक न्यायव । सामान्य प्रशासन विभाग 
विशेष सहाय्य विभाग 
२७ | श्री | दि. सु. निमसे सार्वजनिक बांधकाम | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२८ | श्री ।वि.सु. जगदाळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२९ श्री | सु. सो. मांडवकर गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३० श्रीमती | सं. सं. जाधव उच्चश्रेणी पर्यटन व सांस्कृतिक | सामान्य प्रशासन विभाग 
लघलेखक विभाग 
(मराठी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


३. निवडणूकीचे कामकाज तातडीचे असल्याने सदर अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना, सामान्य प्रशासन 
विभागात रूजू होण्यासाठी दि.०६.०२.२०२४ (म.नं.) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. या 
अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागात रूजू व्हावे. 

४. सदर आदेश हेच Haga Seal असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्याची 
आवश्यकता नाही. 

५. आहरणव संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे १ फेब्रुवारी, २०२४ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा 
करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AAA: जबाबदार धरण्यात येईल. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग /आस्था-१ (का.१९) कार्यासनाने सदर अधिकारी /कर्मचारी विभागात रूजू 
झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रश्‍ा-१ (का.१४) कार्यासनास सादर करावी. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर प्रसिध्द करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०६१६१३२८०७०७ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311d2f 
0e47e2falfaf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S H | N D F serialNumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C48080BA 
D7972572EE58C3F741 862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स. व मु.नि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह /उप सचिव (आस्थापन), सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सह /उप सचिव (निवडणूक (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह/ उप सचिव (आस्था-१(का.१९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, मुंबई. 
१०. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत). 
१२. निवडनस्ती कार्यासन प्रज्ञा-१ (का.१४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


